Wea चक्रोबादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत नारवेल 
बेनावले, जि. रायगड शहरात खार प्रतिबंधक बंधाऱ्यांचे 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन ) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दि. १३.०३.२०२३. 
संदर्भ - १. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. २५.०३.२०२१ 
२. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. २८.०६.२०२१ 
३. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. १८.१०.२०२१ 
४. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. १०.१२.२०२१. 
५. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९९५/आव्यप्र-१, दि. २५.०२.२०२२ 
६. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९९५/आव्यप्र-१, दि. ३०.०३.२०२२. 
७. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. २५.०८.२०२२. 
शासन निर्णय: 
जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प-२ अंतर्गत नारवेल बेनवले खार 
भूमी योजना, ता. पेण, जि. रायगड येथे नियुक्‍त केलेल्या मे. प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (JV) यांना 
रु. २,३४,११,८१८/- (रुपये दोन कोटी चौतीस लाख अकरा हजार आठशे अठरा फक्त) इतको रक्‍कम 
मोबीलायझेशन ऐंडव्हान्स Mobilization Advance म्हणून देण्यात आलेली आहे. रायगड जिल्ह्यात केलेल्या 
कामाचे मे. प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (IV) यांनी सादर केलेल्या रु. २४,६३,३५,७८२/- (रुपये चोबीस कोटी 
त्रेसष्ठ लाख पस्तीस हजार सातशे ब्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेपैकी रु. १५,०७,६००/- (रुपये पंधरा लाख सात 
हजार सहाशे फक्त) राखीव निधी (Retention Money) म्हणून रोखून ठेवण्यात येऊन उर्वरित रक्‍कम 
रु. २४,४८,२८,१८२/- (रुपये चोबीस कोटी अठ्ठेचाळीस लाख अटठ्ठावीस हजार एकशे ब्याऐंशी फक्त) च्या 
खर्चास आणि सदर रक्‍कम अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. मे. प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (JV) यांना खालीलप्रमाणे रक्‍कम अदा करावी. 


अ. क्र] क्र. नाव as Pe --.. | 
१ खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे यांनी शिफारस २१,०७,०९,१२७/- 

केल्याप्रमाणे मे. प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (एकवीस कोटी सात लाख नऊ हजार एकशे सत्ताबीस फक्त) 

(JV) यांना अदा करावयाची रक्‍कम. 
2. [Sub Division Officer, Pen Sub २,२३६,९२३,१९१/- < 

Division —Pen (Royalty Charges) कोटी छत्तीस AS SIRT हजार एकशे एक्क्याण्णव फक्त) 
३. |Maharashtra State Building & other |२०,८५,१७२३/- 


Construction Labour WE पीस लाख पंच्याऐंशी हजार एकशे त्र्याहत्तर फक्त) 
(Lebour Charges) 
४. [TDS 2% ४१,७०,३४५/- 
'केचाळीस लाख सत्तर हजार तीनशे पंचेचाळीस फक्त) 

५. |CGST TDS १% २०,८५,१७२/- 
लाख पंच्याऐंशी हजार एकशे त्र्याहत्तर फक्त) 

६. |SGST TDS १% २०,८५,१७३/- 
लाख पंच्याऐंशी हजार एकशे त्र्याहत्तर फक्त) 

एकूण २४, ४८,२८,१८२/- 


'चोबीस कोटी अठ्ठेचाळीस लाख अठ्ठावीस हजार एकशे ब्याऐंशी फक्त) 


CES lll 


३. याबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्याकरिता लेखाधिकारी, आपत्ती 
व्यवस्थापन प्रभाग आणि वित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण अधिकारी, 
तसेच, नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. या कामी होणारा रु. ७,७३,२२,४४५/- (रुपये सात कोटी त्र्याहत्तर लाख बावीस हजार चारशे 
पंचेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेचा खर्च “मागणी क्रमांक सी-६, २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
सहाय्य, (०६) (०२) चक्रौबादळ रोधक बांधकाम करणे (२५ टक्के राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२४५ २६२२) 
३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” (बिनशर्त) या लेखाशिर्षाअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या वर्षाकरीता 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. 
उर्वरित रु. १६,७५,०५,७२७/- (रुपये सोळा कोटी पंच्याहत्तर लाख पाच हजार सातशे सदोतीस फक्त) 
इतक्या रकमेचा खर्च “मागणी क्रमांक सी-६, २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, (९२) राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरिक्‍त खर्च, (९२)(०१) कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प (कार्यक्रम), 
(२२४५ ४१६१), २१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” (बिनशर्त) या लेखाशिर्षाअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ 
या वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. 
५. सदर आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५३/व्यय- 
९/२०१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
&. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०३१३१९०२५०९२१९ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ieee २४०५४. 
sae 
(IRs डोके ) 
कार्यसन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव, (आव्यप्र, म.व पु), तथा प्रकल्प संचालक, राष्ट्रोय चक्रीबादळ धोके निवारण प्रकल्प यांचे 


स्वीय सहाय्यक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) संचालक (आव्यप्र) तथा प्रकल्प व्यवस्थापक, राष्ट्रीय चक्कोबादळ धोके निवारण प्रकल्प यांचे स्बीय 
सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव (आव्यप्र) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व बन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी लि., प्रकाशगड, वांद्रे, मुंबई. 
७) लेखा अधिकारी, आव्यप्र - ६, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) आव्यप्र-१, संग्रहार्थ, 
९) राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (निवड नस्ती) 


